श्री.दत्तात्रेय क्षीरसागर यांच्या ग्रंथालय 
संचालक पदावरील नियुक्‍ती संदर्भातील 
तक्रारींची चौकशी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.५३/ई-७५३१६७/ग्रं.क. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- 
शासन निर्णय क्र.मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.५३/ई-७५३१६७/ग्रं.क., दि.२१.०६.२०२४. 


उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयाव्दारे गठित करण्यात आलेल्या चौकशी समितीस आपल्या 
शिफारश्लीसह स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्यासाठी या शासन निर्णयापासून आणखी एक महिन्याची 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
०२. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१९१५२५२५०८०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AS MUTYAL 


(अमोल मुत्याल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, (उच्च व तंत्र शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.मारोतीराव गायकवाड, निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय, प्लॅट नं.१०४, चिंतामणी 
जजेस हाऊसिंग सोसायटी, प्रतिक्षानगर, सायन (पूर्व) मुंबई. 

८. डॉ.नंदकिशोर मोतेवार, संचालक, नॉलेज रिसोर्स सेंटर, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

९. प्र.ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 

१०.श्रीमती जयश्री पवार, कक्ष अधिकारी, मशि-४, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ मेंन्टल हेल्थ, ससून सर्वसाधारण 
रुग्णालय परिसर, पुणे-१, 

१२.श्री.दत्तात्रेय आ.क्षीरसागर, आर.के.ड्रीमलॅण्ड, सदनिका क्र. १९, रोड नं.१३-डी विद्यानगर 
लोहगांव, ता.हवेली, जि.पुणे-४११ ०३२ 

१३.कक्ष अधिकारी (ग्रंथालय कक्ष), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती, ग्रंथालय कक्ष. 


